दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव 
संलग्न विमा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय 
असलेली रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ठेवियो १०.१८(१०९/२०१८)/अर्थ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १८/०८/२०१८. 


संदर्भ:- जलसंपदा विभाग शासन ज्ञापन क्र.ठेवियो १०.१८/(१०९/१८)/अर्थ-१, दि.२७.०४.२०१८. 


शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन ज्ञापनान्वये दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा 
योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेली रक्‍कम अदा करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आळे आहेत. सदर 
आदेशासोबतच्या विवरणपत्रामध्ये अ.क्र.२६ स्तंभ क्र.५ मधील कै. नामदेव साहेबराव अंभोरे यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र ७. मध्ये नमूद केलेली रक्‍कम रु.३४२१४ च्या ऐवजी रु.३०००० अशी वाचण्यात यावी. 
तसेच, सदर ज्ञापनाच्या विवरणपत्रात नमूद एकूण रक्‍कम रु.२१७७१३४ च्या ऐवजी रु.२१७२९२० अशी 


वाचावी. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०८१८१६३८४२२०२७ असा आहे. 
हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ळ 
Rode Pralhad 


Shankar 


( प्रल्हाद शां.रोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
सहपत्र:-वरीलप्रमाणे 


) महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 
) प्रधान सचिव(जसं) यांचे स्विय सहायक,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) 
) 
) 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 
लेखा कार्यासन,जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई 
अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


